रुबी हॉल क्लिनिक, पुणे येथील अवैध किडनी 
रॅकेटबाबत चौकशी करण्याकरीता मा.उच्च 
न्यायळयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांच्या 
अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः माअप्र-२०२३/प्र.क्र.१२७/आरोग्य-६ 
गो.ते.रुग्णाळय संकुल इमारत, 
१० वा मजला, नवीन मंत्रालय, मुबई-४०० ००१ 
तारीख: २६ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा:- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, झासन निर्णय क्र.माअप्र-२०२३/प्र.क्र.१२७/आरोग्य-६, दिनांक 
०३ सप्टेंबर, २०२३ 
शासन शुद्धिपत्रक:- 


वरील संदर्भ क्र.१ येथे नमूद शासन निर्णयामधीळ समितीकरीता अटी व शार्ती या 
शिर्षकाखालील मुद्दा क्र. ५. सदर समितीसाठी होणाऱ्या खर्चास आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय 
यांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या निधीमधून तरतूद करावी. या ऐवजी “सदर समितीसाठी होणारा 
खर्च लेखाशिर्ष २२१० ४६२४, २८-व्यावसायिक सेवा या उद्दिष्टांतर्गत सन २०२४-२५ साठी उपलब्ध 
असलेल्या निधीमधून मागविण्यात यावा. असे वाचावे.” 


२. सदर शासन शुद्धिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०९२६१७०००५४५१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by NEELAM GIRISH SANGWAI 
DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


lic Health Departm 


GIRISH पणय 
SANGWAL Geren 
नीलम संगवई 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुद्धिपत्रक HATH: माअप्र-२०२३/प्र.क्र.१२७/आरोग्य-६, दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२४ 


५) मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६) मा. मंत्री (विधी व न्याय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७) मा. महालेखापाल, लेखा परिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

८) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९) श्री.संदीप शिंदे (सेवानिवृत्त न्यायाधिश), मुंबई (आयुक्‍त, आरोग्य सेवा यांचे मार्फत) 

qo) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई (कार्यासन व्यय १३ व अर्थसंकल्प ९) 

११) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) प्रधान सचिव,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१३) प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४) प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

१६) श्री. अरविंद चावरीया (भापोसे), अपर पोलीस आयुक्‍त (प्रशासन), पुणे शहर. 

१७) श्रीमती भाग्यश्री रंगारी, विधी सल्लागार, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई. 

१८) संचालक, आरोग्य सेवा तथा समुचित प्राधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

१९) संचालक, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

२०) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


29) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२३) डॉ.सुजाता पटवर्धन-संचालक रोटो-सोटो के.ई.एम. हॉस्पीटल, मुंबई. 

२४) डॉ. प्रविण शिंगारे-माजी संचालक वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
२५) डॉ. सुरेंद्र माथूर, प्रेसिडेन्ट, झोनल ट्रान्सप्लांट को-ऑपडिनेडान सेंटर, मुंबई 
२६) SLANT शाहा-प्रत्यारोपन तज्ञ, ग्लोबल हॉस्पीटल, परळ, मुंबई 

२७ डॉ. अरुण तिरलापूर, नेप्रोलॉजिस्ट, पुणे 

२८)उप संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ पुणे 

२९) उप सचिव अर्थसंकल्प शाखा सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय मुंबई 

३०) निवड नस्ती (आरोग्य-६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


